महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम 
तंटामुक्‍त गावांच्या मूल्यमापनासाठी मार्गदर्शक 


तत्त्वे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.तंमुगा/२००८/प्र.क्र.3६/पोल-१५, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक : १७ जून, २००८. 


बाचा :- १) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एमआयएस-१००७/सीआर-२३८/पोल-८, 
दिनांक १९.७.२००७. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.तंमुगा/२००८/प्र.क्र.२०/पोल-१५, 
दिनांक ११ एप्रिल, २००८. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन दिनांक ११ एप्रिल, २००८ च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव 
मोहीमेअंतर्गत तंटामुक्‍त गावांच्या मूल्यमापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विहित करण्यात आली आहेत. सदर 
शासन निर्णयातील परिच्छेद-६.३ येथे "तंटामुक्‍त गाव समिती सोबतचे प्रपत्र '९' '२' '३' मध्ये स्वयंमूल्यमापन 
अहवाल तयार करुन सादर करेल. स्वयंमूल्यमापन तयार करताना मिटलेल्या तंटयांसबंधी तंटामुक्‍त गाव 
समितीने न्यायालयात, लोकन्यायालयात, सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे तडजोडनाम्याप्रमाणे आदेशासाठी अज 
केला असेल नर त्या तंटयासाठी पूर्ण गुण देण्यात येतील. मात्र अशा तंटयांच्या बाबतीत जिल्हाबाहय 
मूल्यमापनापूर्वी न्यायालयाचे, लोकन्यायालयाचे, संबंधित सक्षम प्राधिका-याचे आदश मिळविणे आवश्यक 
राहील" अशी तरतूद आहे. तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १४. घ) येथे तंटामुक्‍त गाव र्सामती 
स्वयंमूल्यमापन अहबाल तयार करताना आणि जिल्हा मूल्यमापन समिती जिल्हाअंतर्गत मूल्यमापनाच्या वेळी 
तंटामुक्त ma समितीने तंटा मिटविला असेल ब तडजोडनाम्यानुसार संबधित न्यायालयाचा, लोक 
न्यायालयाचा, सक्षम प्राधिका-याचा हुकूमनामा/आदेश प्राप्त करुन घेण्यासाठी अर्ज केला असेल तर असा तंटा 
मिटल्याचे गृहील धरुन गुणदान करील. मात्र, जिल्हाबाहय मूल्यमापन समिती मूल्यमापनाच्या वेळी अशा 
तंटय़ांच्या बाबतीत उक्त परिच्छेद-९० मधील सूचनांप्रमाणे आवश्यक त्या तंटयांच्या प्रकाराबाबतीत 
न्यायालयाचा, 'नोकन्यायालयाचा अथवा सक्षम प्राधिकाराचा हुकूमनामा/आदेश तंटामुक्‍त गाव समितीने किंवा 
पक्षकाराने प्राप्त करुन घेतला असेल तरच असा तंटा मिटल्याचे मानेल व त्यानुसार गुणदान करील" अशी 
तरतूद आहे. 


२. महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीमेच्या अंमलबजावणीचे हे प्रथम बर्ष असून वर नमूद केल्यानुसार 
न्यायालयाचा/लोकन्यायालयाचा हुकूमनामा/आदेश प्राप्त करुन घेण्यास तंटामुक्त गाव समितीस किंवा 
पक्षकारास पुरेसा कालावधी मिळाला नसल्याचे विचारात घेवून अशा प्रकरणांमध्ये हुकूमनामा/आदेश प्राप्त 
करुन घेण्यास दिनांक ५ जुलै, २००८ पर्यन्त मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यानुसार तंटामुक्‍त गाव समिती किंबा 
पक्षकारांनी असे हुकूमनामे/आदेश विहित केलेल्या वेळेत प्राप्त करुन घेवून ते तंटामुक्त गाव समितीने 
जिल्हाबाहय मूल्यमापन समितीस सादर करावेत. सदर आदेश जिल्हाबाहय मूल्यमापन समिती गुणदानासाठी 
विचारात घेईल 


CADocuments anc Settings\NEW USER\DesktopGR Directive Guidelines 1? ¢ lwp. twp 


3. 


सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा 


संकेतांक २००८०६९८१६०००४००१९ असा आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


4 ने 


( मा.आ.गुटे ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 


'मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 


सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सांचव. 

सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, 
सर्व मा.बिधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (पत्राद्वारे), 
मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


सर्ब पालक सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व विभागीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
सर्व परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
सर्व पोलीस अधीक्षक. 
सर्व उप बिभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकित प्रती आपल्या नियंत्रणाखालील 


प्रत्येक मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील यांना पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 


सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधीक्षक यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकित प्रती आपल्या नियंत्रणाखालील 


प्रत्येक पोलीस ठाणे, प्रत्येक तंटामुक्‍त गाव समिती, प्रत्येक ग्रामपंचायत यांना पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 


सर्व गटविकास अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांचेमार्फत), 
सर्व तहसीलदार (जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत), 
निवड नस्ती, पोल १५. 


